महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील 
कृषि अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता यादीमध्ये सुधारणा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.कृषिआ-३३२३/प्र.क्र.२०७/१६-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २४ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२१.०६.१९८२ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२१.१०.२०११ 
३) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२१.०६.२०२१ 
४) शासन परिपत्रक, कृषि व पदुम विभाग, क्र.कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.२८०/१६अे, 
दि.११.११.२०२२ 
५) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.कृआ/एसएनआर-१४२३/ज्येसू/श्रीपुजारी/आस्था-४/ 
३५१११/२०२३, दि.०२.११.२०२३ 
शुध्दीपत्रक 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८२ ते दि.०१.०१.२०२२ या 
कालावधीच्या आतापर्यंत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या सर्व ज्येष्ठता याद्या अधिक्रमित करुन या 
संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८२ ते दि.०१.०१.२०२२ स्थित सुधारित अंतिम ज्येष्ठता याद्या संदर्भ क्र.४ 
येथील दि.११.११.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. सदर 
ज्येष्ठतायादी मधील श्री.शिवकुमार पंडीतराव पुजारी यांना सरळसेवेने शासन आदेशा 
दि.२१.०८.२०१४ अन्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ), संवर्गात नियुक्‍ती देण्यात आली. 
परंतु, श्री. पुजारी हे ज्येष्ठतेचे विनियमन नियमावळी, १९८२ मधील तरतूदीनुसार सदर पदावर 
३० दिवसांमध्ये रुजू न होता दि.२०.०९.२०१४ रोजी ३१ व्या दिवशी शासन सेवेत रुजू झाले. त्यामुळे 
त्यांना कृषि अधिकारी पदावरील रुजू दि.२०.०९.२०१४ हा ज्येष्ठतेचा दिनांक देण्यात आला. 


२.  श्री.शिवकुमार पं.पुजारी यांच्या दि.२१.०८.२०१४ रोजीच्या प्रथम नियुक्‍ती आदेशामध्ये 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत रुजू होण्याबाबत नमूद करण्यात आले होते. 
त्यानुसार श्री. पुजारी हे कृषि विभागामध्ये दि.२०.०९.२०१४ रोजी कृषि अधिकारी पदावर एक 
महिन्यात रुजू झाले आहेत. तसेच, ऑगस्ट महिना हा ३१ दिवसांचा असल्यामुळे श्री.पुजारी यांच्या 
शासन सेवेतील नियुक्‍ती स्विकारण्याचा दिवस हा ३१ वा दिवस आलेला आहे. त्यानुसार 
श्री.शिवकुमार पंडीतराव पुजारी, कृषि अधिकारी यांची सेवाज्येष्ठता महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या परीक्षेतील गुणानुक्रमानुसार निश्चित करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कृषिआ-३३२३/प्र.क्र.२०७/१६-अओ 


३. श्री. शिवकुमार पं.पुजारी यांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.:- 


शासकीय नियुक्तीचा | जन्म । प्रवर्ग | संवर्गात | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्ती | शौक्षणिक शेरा 
अधिकाऱ्याचे मार्ग दिनांक प्रत्यक्ष | दिनांक चा दिनांक | अर्हता 
नाव र्जू 
दिनांक 

२ 3 8 4 ६ 9 ८ ९ १० 
पुजारी सरळ सेवा | ०६.०६. | इमाव | २०.०९. | २१.०८. ३०.०६. एम.एस.सी. 
शिवकुमार १९८२ २०१४ | २०१४ २०४० कृषि 
पंडीतराव 


४. यास्तव, श्री. पुजारी शिवकुमार पंडीतराव यांचेबाबत, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब 


(कनिष्ठ) संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०१५ ते दि.०१.०१.२०२३ स्थित अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये, 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गुणानुक्रमानुसार त्या त्या वर्षातील ज्येष्ठता यादीमध्ये सुधारणा 


करण्यास खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव ज्येष्ठता यादी वर्ष व स्थान निश्चित क्रमांक 
| पुजारी शिवकुमार | १) दि.०१.०१.२०१५ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.१४९४ वरील 
पंडीतराव श्री.देवकर कैलास हरिदास यांचे नंतर १४९४-अ 


२) दि.०१.०१.२०१६ ज्ये.सू.मधील ज्ये.क्र.१३४५ वरील 
श्री.देवकर HOR हरिदास यांचे नंतर १३४५-अ 


3) दि.०१.०१.२०१७ ज्ये.सू.मधीळल ज्ये.क्र.१२१३ वरील 
श्री.देवकर कैलास हरिदास यांचे नंतर १२१३-अ 


४) दि.०१.०१.२०१८ ज्ये.सू.मधील ज्ये.क्र.१०४२ वरील 
श्री.देवकर HOR हरिदास यांचे नंतर १०४२-अ 


५) दि.०१.०१.२०१९ ज्ये.सू.मधील ज्ये.क्र.८७७ वरील 
श्री.देवकर Hor हरिदास यांचे नंतर ८(७७-अ 


६) दि.०१.०१.२०२० ज्ये.सू.मधील ज्ये.क्र.9२२ वरील 
श्री.देवकर कैलास हरिदास यांचे नंतर 922-3 


७) दि.०१.०१.२०२१ ज्ये.सू.मधील ज्ये.क्र.५९४ वरील 
श्री.देवकर कैलास हरिदास यांचे नंतर ५९४-अ 


८) दि.०१.०१.२०२२ ज्ये.सू.मधील ज्ये.क्र.४९३ वरील 
श्री.देवकर कैलास हरिदास यांचे नंतर ४९३-अ 


९) दि.०१.०१.२०२३ ज्ये.सू.मधीळल ज्ये.क्र.४५२ वरील 
श्री.देवकर कैलास हरिदास यांचे नंतर ४५२-अ 


५. श्री. पुजारी शिवकुमार पंडीतराव यांच्याबाबत महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) 


संवर्गातील दि.०१.०१.१९८२ ते ०१.०१.२०२२ स्थित अंतिम ज्येष्ठता याद्यांमधील सुधारणा ही 


संदर्भ क्र.४ येथील दि.११.११.२०२२ च्या परिपत्रकातील विहित अटी शर्तीनुसार राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कृषिआ-३३२३/प्र.क्र.२०७/१६-ओ 


&. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३११२४१७४४४१३५०१ असा आहे. सदर शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
p RATI B H A DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2,5.4.20=b693d975 fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1e8bda9b459f85, 

£75f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


MADHAV PATIL ee 
(प्रतिभा पाटील ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
३. सहसंचालक (आस्थापन), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 
४. सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, 
५. सर्व तालुका कृषि अधिकारी, 
६. सर्व संबंधित अधिकारी, 
७. निवडनस्ती,१६ अ कार्यासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


